uva 


Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ६ , 


अंक ३]] 


शनिवार , जानेवारी ४ , २०२० / पौष १४ , 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ६२.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १- अ ( असा.) ( अ.वि.पु. ) म . शा . रा ., अ . क्र . ८ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


क्रमांक अ.का-पंचायत - कावि- ३४५१-२०१९. 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ चे कलम ९ (२ ) तसेच कलम ५७ (३) अन्वये जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांवर 
निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी त्यांची अधिसूचना क्रमांक एसईसी -१०९६ 
सी.आर.- ३४ -९ ६-पिआर , दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९ ६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले आहे . त्या अधिकाराचा वापर करुन 
मी , अजय गुल्हाने, जिल्हाधिकारी, यवतमाळ या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या ५८ ढाणकी पोट-निवडणुकी करिता 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ ला घेण्यात आलेल्या पोट-निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या निवडणूक 
विभागातून जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


निवडूण आलेल्या सदस्यांची नावे 


कायमचा पत्ता 


निवडणूक विभागाचा 


क्रमांक व नाव 


( १ ) 


( २ ) 
श्रीमती शामलाताई 
अविनाश कमठेवाड 


१ 


( ३ ) 
मु . पो . ब्राम्हणगाव , तालुका 

उमरखेड , 
जिल्हा यवतमाळ . 


( ४ ) 
५८ , ढाणकी 


यवतमाळ : 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हाधिकारी, यवतमाळ. 


दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ . 


अ .-एक - अ-१ ( १७५४ ). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ४, २०२०/ पौष १४ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १- अ ( असा.) ( अ.वि.पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ९. 


क्रमांक अ.का -पंचायत - कावि - ३४५२-२०१९. 


अजय 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा , पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ चे कलम ९ ( २) तसेच कलम ५७ ( ३) अन्वयेजिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांवर 
निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांनी त्यांची अधिसूचना क्रमांक एसईसी-१०९६ 
सी.आर.- ३४ -९ ६-पिआर , दिनांक १९ नोव्हेंबर १९९ ६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले आहे . त्या अधिकाराचा वापर करुन मी , 
गुल्हाने, जिल्हाधिकारी , यवतमाळ या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड पंचायत समितीच्या दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ 
रोजी घेण्यात आलेल्या पोट-निवडणुकीमध्ये खालील अनुसूचित नमूद उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद 

केलेल्या निर्वाचक 

गणातून 

पंचायत समिती सदस्य 
म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


निवडूण आलेल्या सदस्यांची नावे 


कायमचा पत्ता 


निर्वाचक गणाचा 
क्रमांक व नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्रीमती जिजाबाई दत्ता खोकले 


निर्वाचक गण 


मु . पो . आकोली, ता . उमरखेड , 
जि . यवतमाळ . 


क्रमांक ११५ , ढाणकी 


२ 


श्रीमती अनिता संजय मार्लेवाड 


पो . 


मु . ब्राम्हणगाव , ता . उमरखेड , 
जि.यवतमाळ . 


निर्वाचक गण 
क्रमांक ११६ , ब्राम्हणगाव 


यवतमाळ : 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१ ९ . 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001. AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


